कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक 
रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमव्हीआर-०४२१/प्र.क्र.६१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १८ मे २०२१. 


संदर्भ -१) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०७.०५.२०२१. 
२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/ऑटो रिक्षा/का-११/२०२१/जा. 
क्र. ५५११, दि.१०.०५.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 


खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


“त्यासाठी मे. आयसीआयसीआय बँकेमार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा 


करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. यासंदर्भात वित्त विभागाने विहित केलेल्या सुचनांप्रमाणे 


कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.” 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२४/ 


२०२१/व्यय-८, दि.१२.०५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७//७///.॥89॥9॥/959॥॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१८१८०१०५७८२९ असा आहे. हा शासन 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM 


(द. ह. कदम) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत- 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०४२१/प्र.क्र.६१/परि-२ 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

१०.निवड नस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


